महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गातील 
सहायक गट विकास अधिकारी यांच्या 
तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत बदल 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-११ २४/प्र.क्र.११४/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: २६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : 
ग्राम विकास विभाग, शासन sear क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१८५/आस्था-३अ, 
दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२४ 

छासन आदेठा : 


उक्त वाचा मधील ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या 
आदेशान्वये, श्रीम.प्रतिभा अ. वांगीकर (मडिवाळ) यांना सहायक प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणा, जिल्हा सातारा या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियमित पदोन्नती कोट्यातील Rat 
पदावर तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली होती. 


०२. सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 
तरतूदींनुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदी, नागरी सेवा मंडळाची 
शिफारस, बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने व श्रीम.वांगीकर यांनी 
केलेल्या विनंतीस अनुसरून, उक्त वाचा मधीळ आदेझातील पुणे विभागातील श्रीम.प्रतिभा अ. 
वांगीकर (मडिवाळ) यांच्या पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत बदल करून त्यांना खालीलप्रमाणे स्तंभ 
क्रमांक ४ मध्ये दर्शविळेल्या ठिकाणी सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२४ | तात्पुरत्या पदोन्नतीने सुधारित शेरा 


क्र. रोजीच्या आदेशान्वये 'पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
तात्पुरत्या पदोन्नतीने 
पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
१ ? 2 8 Y 


q | श्रीम.प्रतिभा अ. | प्रकल्प संचालक, जिल्हा | प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष- | प्रतिनियुक्तीने 
वांगीकर (मडिवाळ), | ग्रामीण विकास यंत्रणा, | महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 


शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.११४/आस्था-३ अ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२४ | तात्पुरत्या पदोन्नतीने सुधारित शेरा 
क्र. रोजीच्या आदेशान्वये पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
तात्पुरत्या पदोन्नतीने 
पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
सहायक गट विकास | जिल्हा सातारा- प्रतिनियुक्ती | जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत 
अधिकारी राज्य अभियान व्यवस्थापक 
(बीडीएस व सीएमए) 

०२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून संबंधित अधिकारी यांनी सुधारित 


पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी 


अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. 


०३. श्रीमती प्रतिभा अ. वांगीकर (मडिवाळ) यांना प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष- महाराष्ट्र 


राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत राज्य अभियान व्यवस्थापक (बीडीएस व सीएमए) या 


पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 


काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने), नियम, १९८१ च्या नियम ३९ व ४० मधील तरतूदीनुसार 
प्रतिनियुक्ती देण्यात येत आहे. 


०४. संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 


उपरोक्त अधिकारी यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या 


नियुक्तीच्या जागी तात्काळ रूजू होण्यास सांगावे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 


ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ 


सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू करून घ्यावे व अनुपालन अहवाल झासनास ई-मेलद्वारे 


सादर करावा. 


०५. उपरोक्त वाचा मधील ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या 
शासन आदेशात नमुद केल्याप्रमाणेच श्रीम.प्रतिभा अ. वांगीकर (मडिवाळ) यांच्या तात्पुरत्या 
पदोन्नतीबाबत इतर अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.११४/आस्था-३ अ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७४/५/५/.॥0व89॥0॥8.9०५/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१७०६५७५५२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DR.URMILA 1000100000 


ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8e2e71 


2. 
V Al B H AV €76603f9082¢a9709649c6F45dc30, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=713D6BDDB988B05B1CCO72EBFD3A 
58E7E640EA20499573AAE08DC106AC632ADD, 
JOS H | cn=DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
Date: 2024.09.26 19:04:38 +05'30' 
र. उर्मिला जोशी) 
(डा.उ T जोश) 
अवर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (ग्रा.वि.), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 

६. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व विभाग. 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सी.बी.डी. 
बेलापूर, नवी मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा सर्व. 

१०.संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
यांचे मार्फत). 

११.अवर सचिव (आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc “७ AD OO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


